उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
लातूर यांच्या अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, 
नळदुर्ग, जि.धाराशिव येथील नवनिर्मित ०३ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : १५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.२४५/आरोग्य-३, दिनांक 
१८.०७.२०२३. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व दिनांक 
०६.०९.२०२३. 


३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये) राज्यस्तर, मुंबई यांचा प्रस्ताव क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे-०८/ 
लातूर मंडळ/अपदेमुदतवाढ/१२४२५-२८/२३, दिनांक २६.१०.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 
यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, नळदुर्ग, जि.धाराशिव येथीळ नवनिर्मित ०३ अस्थायी पदे 
निर्मित करण्यात आली होती. सदर पदांची आवश्यकता असल्याने सदर पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, नळदुर्ग, 
जि.धाराशिव येथील नवनिर्मित ०३ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा आयुक्‍तालयाकडून प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपजिल्हा 
रुग्णालय, नळदुर्ग, जि.धाराशिव येथील ०३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील SUH खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२३-२४ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४ 


मागणी क्र.आर-१, 

२२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०६- सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, 

(०१) (०९)- महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण/ कुटीर रुग्णालयाचे 

जिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (२२१० ४६२४) 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ३१.०८.२०२३ व 
दिनांक ०६.०९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना या सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील तक्त्यात प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 
(तपशिलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१६१११३०४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 
NEELAM 2४: 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60ac 
G | R | S H dfadbff901fbbbf45cc393dbd6aa9 1 fbd6ca, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=81E4E52421D72A2AE32DF6 


SANGVWAP capo crs cena 
Date: 2023.12.15 16:51:26 +05'30' 
(नीलम संगवई) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

८. जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, धाराशिव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४ 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धाराशिव. 
१०.वित्त विभाग ( कार्यासन /व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट-अ” 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४, 
दिनांक १५.१२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव। एकूण | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर पदे 


सहाय्यक अधिक्षक वर्ग-३ (१ पदो) 
०३ वि वरिष्ठ ळिपिक वर्ग-३ (१ पद) 
कनिष्ठ लिपिक वर्ग-३ (१ पद) 


उपजिल्हा 
रुग्णालय, नळदुर्ग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


